राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब येथील 
कार्यालयीन इमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरणानंतर 
विद्युत संच मांडणीचे नुतनीकरण करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे २६२१/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. राछासे-२६२१/प्र.क्र. ६३/क्रीयुसे-३, 
दि. ०७.०९.२०२१ 
२) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. राछासे-२६२१/प्र.क्र. ६३/क्रीयुसे-३, 
दि. ०५.१०.२०२१ 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/इमारत दुरुस्ती/ २०२१- 
२२/का-५/१०२२, दि. ०२/०३/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब येथील कार्यालयीन इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठीच्या 
रू. २७,३३,८२०/- च्या खर्चास संदर्भ क्र. (१ येथील दिनांक ०७.०९.२०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
दिली आहे. तसेच यासाठीचा निधी वितरीत करण्यास संदर्भ क्र. (२) येथील दिनांक ०५.१०.२०२१ अन्वये 
मान्यता दिली आहे. सदर कार्यालयाच्या इमारतीच्या दुरूस्तीनंतर विद्युत संच मांडणीचे नुतनीकरण 
करण्यासाठी रू. ०८,९८,४९७/- ( अक्षरी रूपये आठ लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार चारडो सत्याण्णव फक्‍त) 
इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रकास मान्यतेचा व निधी मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र. (३) येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर झाला आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या दरसुचीवर आधारीत असून यामधील 
कामे कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई यांनी प्रमाणित 
केली आहेत. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब येथील कार्यालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीनंतर विद्युत 

संच मांडणीचे नुतनीकरण करण्यासाठीच्या कामाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र. कामाचे नांव रक्‍कम 
1. Providing renovation of EI in the office the NCC GP | Rs. 08,98,497/- 


HQ Mumbai B 4" Floor, NCC Bldg., Karmaveer 
Bhaurao Patil Marg, Fort. Mumbai 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२१/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे-३, 


राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब येथील कार्यालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीकरीता 
अंदाजपत्रकाच्या एकूण रु. ०८,९८,४९७/- ( अक्षरी रूपये आठ लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार चारशे सत्याण्णव 
फक्‍त) इतक्या खर्चास खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. या कामांसाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामांकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत, काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 
मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 
३. निधी मंजूर झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरूवात करण्यात येऊ नये. 


२. सदर इमारत दुरुस्तीवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२१-२२ च्या मंजूर तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र- ई - ०४ 

४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च, 

०१, सर्वसाधारण शिक्षण, 

२०२, माध्यमिक शिक्षण, 

(००) (0४) शिक्षण उप संचालक व शिक्षण विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम 

(४२०२६२२८) ५३ मोठी बांधकामे. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग-पाच मधील 
१३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण 
दुरुस्ती व विशेष दुरुस्तीस प्रशासकीय (वित्तीय मान्यता धरून) मान्यता व खर्चाला मंजूरी देण्याबाबत 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२२१४५७४८८०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swati Madhukar = 

Nanal = 
(स्वा. 4. नानल) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६२१/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे-३, 


४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


£39) 


9 
G 


सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
१३) महाळेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१४ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१५) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७) राष्ट्रीय छात्र सेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब 

१८) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


